अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे अधिपत्याखालील 
कार्यकारी अभियंता, नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग, 
नाशिक व त्याअंतर्गत ५ उपविभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरीळ दिनांक ०१/०३/२०१८ ते 
३०/०९/२०१८ या कालावधीकरीता मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.मुदत -०४१८/प्र.क्र.२०९/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ५ एप्रिल, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.मुदत -०२१७/प्र.क्र. ९८/१७/मोप्र-१, 
दिनांक ३०.०१.२०१८ 


२) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र. लाक्षेविप्रा/आ-२/मुदतवाढ/१४७१/सन २०१८, दिनांक १७.०३.२०१८. 


शासन निर्णय : 

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग, नाशिक व त्याअंतर्गत ५ 
उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 
१२४ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्र "ब” मध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या १३ पदांना दिनांक ०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. नियतअस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५, ४७०१-मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च (योजनेतर) (८०) सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर (०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास, 
भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय २०४)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५, ४७०१- मोठे व 
मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च (योजनांतर्गत) (८०) सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील 
व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०२) योजनांतर्गत (०२)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०४१८/प्र.क्र.२०९/मोप्र-१ 


महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ एच ८९९)” या लेखाशिर्षाखाळील मंजूर अनुदानातून 

भागविण्यांत यावा. 

३. हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आ.पु.क., दिनांक ०५/०३/२०१८ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०४०५१५३८५०८४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Vijendra Eco oncvree rato 


epartment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.2 5ce90d018bdc109ad48f37ca4a3b06b034737560 
Pp fa b h a ka if 7 5c4c213e75, 
se 1=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215ca88aa7b 
fb907686a9a62b37f3a74eSeba, cn=Vijendra Prabhakar 


Palwankar ocr een 
(वि.प्र.पालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन 
प्रत सहपत्रासह - 
१ महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


) 

) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर. 

) कार्यकारी अभियंता, नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग, नाशिक. 
) 

) 

) 


AD 


CC ww 


o~ 


अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (आ./प्रशि.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मोप्र-१ (GST). 


| 
द 
9 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०४१८/प्र.क्र.२०९/मोप्र-१ 


विवरणपत्र - अ 


शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.मुदत-०४१८/प्र.क्र.२०९/मोप्र-१, दिनांक : ०५/०४/२०१८ चे सहपत्र कार्यकारी 
अभियंता, नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग, नाशिक अंतर्गत नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ 
कालावधी दिनांक : ०१/०३/२०१८ ते दिनांक : ३०/०९/२०१८ 


अ. संवर्ग विभागीय | मुकणे धरण | मुकणे नांदूर ल्धु वालदेवी । एकूण 
- कार्यालय | उ.वि. | ams. | मधमेश्वर | पाटंबधारे ay 
क्र.१, वि.क्र.२, | प्रकल्प बांधकाम प्रकल्प 
ad मुकणे उपविभाग, | उपविभाग, | विभाग, 
कुर्णोली | नाशिक भरवज 
नाशिक 
1.) २ ३ | "४ ५ ६ ee ८ ९ 
१ | कार्यकारी अभियंता १ ॥ शिळी =] a १ 
2 | स.अ.श्रे.१/उ.वि.अभि./ q q q q q q ६ 
उ.वि.अधि. 
३ | स.अ.श्रे.२/शा.अ./ ४ ४ ४ ४ ४ ४ २४ 
क.अ. 
४ | स्था.अ.सहायक [= | 8 8 8 8 8 20 
५ | लघु टंकलेखक १ शिया शिक Fe | शिख डि q 
६ | विभागीय लेखापाल १ शिश a Eo | [= q 
७ | प्रथम लिपिक १ शिंग 1 | f= | po | हि १ 
८ | वरिष्ठ लिपिक षु १ १ १ १ १ १० 
९ | कनिष्ठ लिपिक ४ २ २ २ २ २ १४ 
qo | टंकलेखक 3 q q q q q é 
११ | भांडारपाल १ P| शिवी a शिका १ 
१२ | सहाय्यक भांडारपाल १ po | [= i = | om q 
१३ | आरेखक १ वि | Ld . १ २ 
१४ | सहाय्यक आरेखक १ ae शकी शि शिळी १ 
१५ | अनुरेखक | >| q q q q ४ 
१६ | संगणक १ aa Le il =] ia q 
१७ | वाहन चालक १ १ १ १ १ १ 4 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०४१८/प्र.क्र.२०९/मोप्र-१ 


षद 


नाईक 


१९ 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण पदे 


३४ 


१८ १८ १८ १८ १८ १२४ 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 
: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water Resources 


Vijen dra Prabhakar 2a a 
2.5.4.20=7cb5ce90d01 8bdc109ad48f37ca4a3b06b0347375607bff9b 
Palwankar 


7cc525c4c213e75, 
serialNumber=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215ca88aa7bfb9076 
86a9a62b37f3a74eSeba, cn=Vijendra Prabhakar Palwankar 

Date: 2018.04.05 15:39:37 +05'30' 


(वि.प्र.पाळवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०४१८/प्र.क्र.२०९/मोप्र-१ 


विवरणपत्र -ब 


शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.मुदत-०४१८/प्र.क्र. २०९/मोप्र-१, दिनांक : ०५/०४/२०१८ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता, नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग, नाशिक अंतर्गत रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना मुदतवाढ कालावधी दिनांक : ०१/०३/२०१८ ते दिनांक : ३०/०९/२०१८ 


अ.क्र पदनाम । पदसंख्या कर्मचाऱ्याचे नांव सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
aa २ ३ 8 4 
१ | मदतनीस a नवलसिग भावसिग देवरे ३०.०४.२०१९ 
२ | चौकोदार ४ मधुकर कृष्णाजी निकाळे ३०.०६.२०२३ 
३ भाऊसाहेब बच्चू घुगे 3०.०६.२०२४ 
8 गोपिनाथ चंद्रकांत बुवा ३१.०५.२०१९ 
4 तुकाराम लक्ष्मण काटे ३०.०६.२०२६ 
६ | मजूर 4 साहेबराव बाळा भोये ३०.०४.२०२४ 
9 He कचरु चौधरी ३०.०९.२०१९ 
ह कचरु यशवंत राव ३१.०३.२०१८ 
९ विठ्ठल किसन खाडे ३१.०३.२०२४ 
ca ० सुनिल रामचंद्र गायकवाड ०१.०६.२०२५ 
| १ स्वच्छक शिका TART मधुकर ढगे ३०.११.२०२० 
१२ । चौकीदार | रामदास नथु चोथे ३१.१०.२०२० 
१३ मजूर | विष्णू महादू घाणे ३१.०५.२०१८ 
एकूण १३ Es 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 93 पदे 
V ij e n d a P la b h a ka r Deca repaid 00 har 
Palwankar 


€525c4c213e75, 
serialNumber=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215ca88aa7bfb90768 
6a9a62b37f3a74eSeba, cn=Vijendra Prabhakar Palwankar 

Date: 2018.04.05 15:39:48 +05'30' 


(वि.प्र.पालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


